आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
उपयोजना सन २०२२-२३ करीता 
निधी वितरण. (मागणी क्र.टी-९) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०३/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.८.०४.२०२२, दि. २६.०४.२०२२व 
दि. ३०.०५.२०२२, दि.२४.०६.२०२२ व दि. २५.०८.२०२२. 
प्रस्तावना- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२२ अखेर) कार्यक्रम 
खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या go टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
असल्याच्या सूचना आहेत. 


यास अनुसरून माहे ऑगस्ट, २०२२ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी वित्त विभागाने उपलब्ध करून 
दिल्यानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-९ अंतर्गत बाब क्र.०१-वेतन 
खाली अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ५५% मर्यादेतील तरतूदी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेल्या आहेत. 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर निधी वितरणाची मर्यादा बाब क्र. 
०१-वेतन करीता ६०% इतकी केली आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
मागणी क्र. टी-९ अंतर्गत यापूर्वी वितरीत केलेली तरतूद विचारात घेऊन वेतन या बाबीकरीता अतिरीक्त 
५% मर्यादेत निधी वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-९ अंतर्गत सोबतच्या विवरण 
पत्रातील नमूद जिल्ह्यांकरीता ०१-वेतन या बाबीकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ५% प्रमाणात निधी 
स्तंभ-५ प्रमाणे संबंधीत नियंत्रक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 

= विभाग प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8. वित्त विभागाच्या वाचा येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांच्या धर्तीवर कार्यक्रम 
खर्चाकरीता आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊमाहीसाठी (माहे डिसेंबर,२०२२ अखेर) जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत go टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने त्या अनुषंगाने 
निधीच्या विनियोगाचे नियोजन करावे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर 
(BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२४१७३४५०९७२४ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K| RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


stalCode=400032, st=Mahi 


hi 
2.5.4.20=68d8b 19f123ba59448c0926a91296205b9a87 


46383 1a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF 186BB11E 


7252442D, 


I ber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5E 


ialN 
BOAODD495EF82F989931088637D8211C0, KIRAN 
KISANRAO PAWAR 


Date: 2022.09.06 17:31:41 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

३. सर्व अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ६ सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
क्र जिल्हा व लेखाशिर्ष हि सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक 
अर्थसंकल्पित | निर्णयान्वये वितरीत अधिकारी 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
शि २ 3 Le दु & 


मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 


खर्च 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली 


०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(39) जिल्हा योजना 

१ (३१) (०३) जिल्हा ठाणे ।०१-वेतन १७८८० ८९४.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई०७१) ठाणे 

२ (३१) (१२) जिल्हा नाशिक ।०१-वेतन ६७०६० ३३५३.०० जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई१६९) नाशिक 

3 । (३१) (१३) जिल्हा धुळे ।०१-वेतन ८०६० ४०३.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई१७८) धुळे 

8 | (३१) (१४ जिल्हा जळगाव ।०१-वेतन ६२५० ३१२.५० जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई१८७) जळगाव 

५ _।(३१ (१५ जिल्हा ।०१-वेतन ५२०० २६०.०० जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ ई१९६) अहमदनगर 

६ । (३१) (१६) जिल्हा नंदुरबार |०१-वेतन १३२०० ६६०.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२०२) गरवा 

७ (३१) (२०) जिल्हा नांदेड ।०१-वेतन ६००० ३००.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२४९) नांदेड 

८  । (३१) (२४) जिल्हा हिगोली ।०१-वेतन ६००० ३००.०० जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई२८५) हिंगोली 

९ | (३१) (२५) जिल्हा नागपूर |०१-वेतन ३२०० १६०.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२९४) ue 

१० | (39) (२७ जिल्हा भंडारा ।०१-वेतन ५४०० २७०.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३११) भंडारा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि. ६ सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
क्र. जिल्हा व लेखाशिर्ष शि सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक 
अर्थसंकल्पित | निर्णयान्वये वितरीत अधिकारी 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद 

al २ ३ Le, 4 & 

११ | (39) (२८) जिल्हा चंद्रपूर |०१-वेतन २८००० १४००.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३२९) चंद्रपूर 

१२ | (39) (28) जिल्हा ।०१-वेतन ३०८५६ १५४२.८० जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (२२२५ ई३३८) गडचिरोली 

१३ | (39) (३० जिल्हा गोंदिया ।०१-वेतन ६२०० ३१०.०० जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई३४७) गोंदिया 

१४ | (३१) (३१) जिल्हा अमरावती ।०१-वेतन ९९९८ ४९९.९० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३५६) अमरावती 

१५ | (३१) (३३) जिल्हा यवतमाळ |०१-वेतन २०६१० १०३०.५० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३७४) यवतमाळ 

१६ । (39) (३६) जिल्हा पालघर |०१-वेतन २७७५० १३८७.५० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई४०९) पालघर 

एकूण २६१६६४ १३०८३.२० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


